मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, 
नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील २४ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमसीटी-२०१६/प्र.क्र.9५/परि-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०१७. 
वाचा : १) शासन अधिसूचना, गृह विभाग क्र.एमसीटी-०१/२०००/९३/प्र.क्र.१६/परि.५, 
दिनांक ५.११.२००१ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एमसीटी-२०१४/१३/प्र.क्र.२०/परि.५, दिनांक ३०.०८.२०१६. 
३) अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, नागपूर यांचे 
पत्र जा. क्र.१७४/२०१७, दिनांक ४ जून, २०१७. 


प्रस्तावना : 

उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन अधिसूचनेन्वये नागपूर जिल्ह्यासाठी दोन स्वतंत्र मोटार 
अपघात दावा न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आलेली आहेत. सदर न्यायाधिकरणाच्या आस्थापनेवरील 
एकूण २४ अस्थायी पदांना दिनांक १.९.२०१६ ते ३१.८.२०१७ पर्यंत संदर्भाधिन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर २४ पदांची मुदत दि. ३१.०८.२०१७ रोजी संपुष्टात येत 
असल्याने उक्त पदांना दि.०१.०९.२०१७ ते दि.३१.०८.२०१८ पर्यंत (१ वर्ष) मुदतवाढ देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव संदर्भाधिन क्र. ३ येथील पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला असून सदर पदांना मुदतवाढ देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, नागपूर या कार्यालयाच्या आस्थापने अंतर्गत खालील २४ 
अस्थायी पदांना प्रलंबित दावे त्वरित निकाळी काढण्याच्या तसेच निकाली काढलेल्या दाव्यांचे प्रत्येक ३ 
महिन्यानंतर शासनास विवरणपत्र सादर करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून दि. १.९.२०१७ ते ३१.८.२०१८ 
पर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी (तात्पुरती पदे) 

| a . | सदस्य २ 
२. प्रबंधक २ 
३. | उच्च श्रेणी लघुलेखक २ 
४. । वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २ 
५. | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक नि 
६. | बेलिफ ४ 
७. । हवालदार २ 
८. | शिपाई ४ 

एकूण २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-२०१६/प्र.क्र.७५/परि-५ 


२. राज्यातील मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातंर्गत आस्थापनेवरील पदांना वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, दि. १०.९.२००१ मधील तरतूदी शासन निर्णय 
गृह विभाग क्र. एमसीटी-०२०४/१७५५/सीआर-११/परि-५, दि.२५.६.२००४ अन्वये शिथील करण्यात 
आलेल्या असल्याने या पदांचा आढावा घेण्याची आवश्‍यकता नाही. तथापि, नवीन पद निर्मितीस शासनाची 
मान्यता आवश्‍यक राहील. 


३. उपरोक्त प्रयोजनावरील खर्च Ye विभाग, मागणी क्र. बी-३, “२०४१- वाहनांवरील कर, ८००- 
इतर खर्च (००) (०१) मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (20¥90924)” या लेखाशिर्षाखाळीलळ सन 
२०१७-१८ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर आदेशा शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)॥/२७/ २००४/ वित्तीय 
सुधारणा, दिनांक ०४/१०/२००४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७०८२११६०३३६२४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
K fa Nn t | B ‘ ia Sep tan Oe waihx 


ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


e 2.5.4.20=ff9761db1faa1460e27b4ede45ea06864712 
a t | 590bd05d7ff12b360f63975c0187, cn=Kranti B. Patil 


Date: 2017.08.21 15:53:27 +05'30' 


(क्रांती पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१ 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील साईड), मुंबई. 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, नागपूर. 

अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

वित्त विभाग (व्यय -८/ वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई 

गृह विभाग (कार्यासन बीयुडी -१/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती/परिवहन-५. 


AD 


AN 


ee 


o~ 


4 


an 


S 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


